अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, 
सांगली या कार्यालयास कार्यकारी अभियंता 
दर्जाचे एक पद फिरवाफिरवीने उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आढावा-२०१९/प्र.क्र.२/२०१९/आस्था.(पुनर्रचना) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जुले, २०१९ 


वाचा: १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. १०९२/सीआर-८०६/व्यय-६, दि. १५.१०.१९९२ 
2) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. आढावा-१००२/३३५/२००२/आ.(प्रशि), 
दि. 0G.02.2003 
3) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्र. आढावा-२०१५/प्र.क्र.१२६/२०१५/आ(प्रशि), 
दि. २४.११.२०१५ 
४)महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.मकुखोविमं/३७/ 
(२८१/२०१५)/आ-७/५८३६, दि.०१.१२.२०१८ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे या कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता 
या दर्जाचे एक पद अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे या मंडळ कार्यालयास उप 
अधीक्षक अभियंता या पदासाठी संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये तात्पुरत्या स्वरुपात वर्ग 
करण्यात आले होते. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांनी संदर्भ क्र.४ वरील 
पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनुसार, अधीक्षक अभियंता, सांगळी पाटबंधारे मंडळ, सांगली या 
मंडळ कार्यालयाच्या कामकाजाची व्याप्ती विचारात घेता, अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे 
मंडळ, पुणे यांच्याकडील उप अधीक्षक अभियंता हे पद फिरवाफिरवीने तात्पुरत्या स्वरुपात 
अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, पुणे 
पाटबंधारे मंडळ, पुणे या कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता या संवर्गातील उप अधीक्षक 
अभियंता हे एक पद तात्पुरत्या स्वरुपात अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
या कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. १०९२/सीआर-८०६/व्यय-६, दि.१५.१०.१९९२ 
मधील तरतुदींनुसार विभागास प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार हा आदेशा निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१९/प्र.क्र.२/२०१९/आस्था.(पुनर्रचना) 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७३०१७१०१५४८२७ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sunil Gangaram =< शेक 


2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a2 


G a n g a [| ka [| 85cfade8149e690564bc1 366, Si 


gark. 
Date: 2019.07.30 17:19:52 +05'30' 


(सु. गं. गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 


) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

) मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

) मा. मंत्री (खारभूमी) यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


9८ 


o~ 


4 


मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा. 
मा.विधानपरिषद / विधानसभा सदस्य (सवी. 
मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
प्रधान सचिव (ज.सं.प्र. व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 
सचिव (ज.सं.व्य. व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
सचिव (प्रकल्प समन्वय), जळसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 
महालेखापाल १ व 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर. 
महालेखापाल १ व 2, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, ळेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 
१६)सर्व कार्यकारी संचालक, महामंडळ कार्यालये 
१७ कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
१८)सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
) 
) 
) 


mn 


S 


(३ 


vo 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१5 
१५ 


२०. *> *-> ६--* > *&-- 


१९) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 
२०) मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे 
२१)उप सचिव (सेवा)/उप सचिव (प्रश्ा../उप सचिव (आस्था.), जलसंपदा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
2) ud अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
३) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 
४ अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१९/प्र.क्र.२/२०१९/आस्था.(पुनर्रचना) 


२५)आंतरवित्तीय सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२६)अधीक्षक अभियंता, ई-प्रशासन मंडळ, जलसंपदा विभाग, पुणे. (मंडळ 
कार्यालयांतर्गत झालेल्या बदळाची आवश्‍यक नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित.) 

२७) सर्व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

२८)कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


